RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष १, अंक ८ ] 


सोमवार , एप्रिल ६, २०१५ / चैत्र १६, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 

नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ यांत आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 


पृष्ठे 
१ ते ३ 


दिनांक १ एप्रिल २०१५ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


एम . ए . सईद , 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०. 


( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ६ एप्रिल २०१५ 
रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 

नगरी अधिनियम , १९ ६५ यांत आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 


१ ९ ४ ९ 
चा ५ ९ . 


आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ यांत आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या 
महा.४० . राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याबद्दल त्यांची 


१ ९ ६५ चा 


( १ ) 


भाग चार - १४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ६, २०१५ / चैत्र १६, शके १ ९ ३७ 


.. 


चा महा . 


. 


खात्री पटली होती ; आणि म्हणून, त्यांनी, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र २०१४ 
नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१४ प्रख्यापित केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


अध्या . १८ . 


. 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


. 


संक्षिप्त नाव 

१ . ( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व 
व प्रारंभ. औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अधिनियम, २०१५ असे म्हणावे. 

( २) तो , ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


प्रकरण दोन 


सन १ ९ ४ ९ चा 


२ . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याच्या कलम ५ मधील पोट -कलम ( ३) मध्ये “ शक्य असेल १९ ४९ चा 
अधिनियम क्रमांक तेथवर दोन पालिका-सदस्य ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ मते देण्याचा हक्क असेल ” या मजकुराने ५९. 
५ ९ याच्या कलम संपणाऱ्या मजकुराऐवजी “ केवळ एकच पालिका सदस्य निवडून देण्यात येईल ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
५ ची सुधारणा . 

येईल . 


प्रकरण तीन 


सन १ ९ ६५ चा 


महा. ४० . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ याची सुधारणा 

३ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ याच्या कलम १० मधील , १९६५ चा 
महाराष्ट्र पोट-कलम ( २) ऐवजी, पुढील पोट -कलम दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

( २) प्रत्येक प्रभागातून केवळ एकच परिषद- सदस्य निवडून देण्यात येईल. ”. 
१० ची सुधारणा. 

प्रकरण चार 


४० याच्या कलम 


४ . 


. 


संकीर्ण 
अडचण दूर 

(१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम किंवा, यथास्थिति, १९ ४९ चा 
करण्याचा 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याच्या तरतुदी अंमलात आणताना, 
अधिकार . 

कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास , प्रसंगानुरूप , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , ती अडचण 
दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत 
नसलेले कोणतेही निदेश देता येतील : 

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही . 


५ ९ . 
१ ९ ६५ चा 
महा. ४० . 


( २) पोट - कलम (१ ) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश , तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या 

लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल . 
सन २०१४ चा 

( १) महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी २०१४ 
महाराष्ट्र अध्यादेश 

( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१४ याद्वारे , निरसित करण्यात येत आहे . 
क्रमांक १८ याचे 

निरसन व 
व्यावृत्ती . 


चा महा . 
अध्या . १८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ६, २०१५ / चैत्र १६, शके १ ९ ३७ 


३ 


१ ९ ४ ९ 


१ ९ ६५ चा 


महा. ४० . 


( २) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका 
चा ५९. अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याच्या संबंधित 

तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा 
आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या संबध्द अधिनियमांच्या तत्सम तरतुदींन्वये 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथस्थिति , काढलेली अधिसूचना किंवा आदेश असल्याचे 
मानण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


